कोथेरी लघु पाटबंधारे योजना, तालुका महाड, 
जिल्हा रायगड, या योजनेस द्वितीय सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः लपायो-२०१९/प्र.क्र. ११/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ सप्टेंबर,२०१९. 
पहावे- 
१) झासन निर्णय पाटबंधारे विभाग क्रमांक लपायो-२००१/१८२४/(१२/२००१)/खारभूमी, 
दिनांक २९/१०/२००१ 
२) शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्रमांक लपायो-२००६/(२०१/०६)/खारभूमी, 
दिनांक ३०/०८/२००६ 
३) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे पत्र क्र. कोपाविम/ 
तां-४/कोथेरी/द्वि. सुप्रमा/४४१५/सन २०१८, दिनांक १९/१२/२०१८. 
४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे पत्र क्रमांक व्यअस २०१९/प्र. क्र. ४२/अर्थ-२, 
दिनांक १७/०९/२०१९. 


प्रस्तावना 
कोथेरी लघु पाटबंधारे योजना, तालुका महाड, जिल्हा रायगड, या योजनेस संदर्भाकीत क्रमांक १ 

येथील शासन निर्णयान्वये एकूण रुपये १४४१.३४ लक्ष किंमतीस (दरसूची १९९९-२०००) मूळ प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आळी आहे. तद्नंतर या योजनेस संदर्भांकीत क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये 
एकूण रुपये २०९७.२५ लक्ष किंमतीस (दरसूची २००५-०६) प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आली आहे. दरम्यानच्या काळात योजनेच्या खर्चात दरसूचीतील फरकामुळे, भूसंपादन किंमतीतील झालेली 
वाढ, संकल्पचित्रातील बदल (इतर कारणे) इत्यादी कारणांमुळे वाढ होत असल्यामुळे योजनेस द्वितीय सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांनी 
संदर्भीय पत्र क्रमांक ३ अन्वये प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रकल्पास द्वितीय सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्याचे शासनस्तरावर विचाराधीन होते. त्याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

कोथेरी लघु पाटबंधारे योजना, तालुका महाड, जिल्हा रायगड, या योजनेच्या कामाकरिता एकूण 
अंदाजित खर्च रुपये १२०२९.४० लक्ष (रुपये बारा हजार एकोणतीस पूर्णाक चाळीस लक्ष फक्त) या किंमतीस 
द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर कामासाठी सन २०१६-१७ या वर्षाच्या 
दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले आहे. उपशीर्षवार तरतुदींचा गोषवारा सोबत परिशिष्ट अ नुसार जोडण्यात 
आला आहे. 


सदर द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

१) मुळ प्रशासकीय किंमतीपेक्षा अधिक खर्च केल्याप्रकरणी शासन मान्यता नसल्यास त्या अनुषंगाने 
खुलासा घेऊन प्रथमत: जबाबदारी निश्चित करुन खर्च नियमानुकुल करुन घेण्याची कार्यवाही करावी. 

२) प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतांना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, (9/७ तत्वे, वित्तीय मर्यादा, विहित 
निविदा कार्यपध्दती यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

३) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यन्वित करण्याच्या विविध टप्प्यांवर झालेल्या 
आर्थिक व कार्यपध्दतीमध्ये झालेल्या अनियमितता या निर्णयाद्वारे नियमीत केल्या आहेत, असे नव्हे. 


शासन निर्णय क्रमांकः लपायो-२०१९/प्र.क्र. ११/खारभूमी 


तसेच यापूवी झालेली अनियमितता भविष्यात Mess आली तरी त्यास सुधारित प्रशासकोय 
मान्यता प्रदान केल्याने ती नियमीत झाली असे गृहीत धरता येणार नाही. 

४) या योजनेबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पुढे चालू ठेवावी. 
सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे सध्या सुरू असलेल्या अथवा भविष्यात 
उद्भवणा-या विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहोचणार नाही. 

५) सदर योजनेसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर द्वितीय प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन 
अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. 

६) संपूर्ण प्रकल्प हा सदर द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण करावा. 

७) सदर प्रकल्पावर लाभधारकांची पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात यावी. 
या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य लेखाश्ीर्ष, "४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली 

खर्च ८०- सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (००), (००) (०२) कोकण 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (४७०२ ४९०९) लहान पाटबंधारे (कार्यक्रम) ५४ 
गुंतवणूका” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर प्रस्तावास नियोजन विभागाच्या (कार्यासन १४३४) अनौपचारीक संदर्भ क्र. १०३/२०१९, 
दिनांक २६/०८/२०१९ अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या (कार्यासन व्यय-१२) अनौपचारीक संदर्भ 
क्र. २२७/२०१९, दि. ०६/०९/२०१९ अन्वयेनुसार सहमती दिलेली आहे. व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक ०६ 
सप्टेंबर, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत सदरचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला असून संदर्भ क्रमांक ४ नुसार 
याबाबत प्रसृत करण्यात आलेल्या इतिवृत्तानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली द्वितीय सुधारित प्रशासकिय मान्यता लपा कार्यासनाच्या 
प्रशासकीय मान्यता नोंदवहीत २०६ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१९११५५१९०५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dharane Mallikarjun 
lrappa 


(म.ई.धरणे) 
सहपत्र: परिशिष्ट -अ* शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 


१. मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
४. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

७. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२ 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई ३२. 


mn 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लपायो-२०१९/प्र.क्र. ११/खारभूमी 
९. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 
१०. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश, मुंबई . 
११. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. जिल्हाधिकारी, रायगड 
१३. अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, रायगड. 
१४. अर्थ शाखा 9/2 (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. (२ प्रती) 
१६. खारभूमी कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः लपायो-२०१९/प्र.क्र. ११/खारभूमी 


परिशिष्ट- अ 


PRN लघु पाटबंधारे योजना, तालुका महाड, जिल्हा रायगड 
द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
शासन निर्णय क्रमांक : लपायो-२०१९/प्र.क्र. ११/खारभूमी, दिनांक १९ /०९/२०१९ चे परिशिष्ट 


उपशीर्षनिहाय तरतुदी 
(रूपये लक्ष) 
अ.क्र. उपशीर्ष द्वितीय सुप्रमा नुसार तरतुद 
(दरसूची सन २०१६-१७) 
ओ)शीर्षकामे 
a ए-प्राथमिक २१.२२ 
२ ।बी-भूसंपादन ४८५५.७४ 
३ ।सी-मुख्यकामे ४६९८.०० 
४ ।'डी-विमोचक ३५३.७४ 
५  ।के-इमारती ४४.९५ 
६ ।एम-वृक्षारोपण २.२२ 
७ ।ओ-संकीर्ण २५.०३ 
८ _ ।पी-देखभाल ६३.२४ 
९ आर- सस्ते २८.२० 
एकूण शीर्षकामे (अ) १००९२.३४ 
(ब) कालवे व वितरण व्यवस्था 
ह. | ए-प्राथमिक १३.६९ 
२ ।बी-भूसंपादन ८५.९२ 
3 डी-विमोचक p00 .00 
४ ।'एफ-मो-यांची कामे P00 00 
षु जी- प्‌ल ee eye) 
६ ।एल-मातीकामे p00 .00 
७ बंदिस्त नलिका प्रणाली (PDN) ११६३.७६ 
८ _ ।पी-देखभाल P00 (00 
९ ।यू-वितरीका ३२.७१ 
एकूण कालवे व वितरण व्यवस्था (ब) १२९६.०८ 
(क) एकूण कामे (अ- बो ११३८८.४२ 
(ड) आस्थापना व अनुषंगिक खर्च ६४०.९८ 
एकूण एकंदर (क-- ड) १२०२९.४० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


